गुन्हा प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र.१०४/२०१४ 
मधून उद्धवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.प्रदिप घरत यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२२६/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०१६ 
संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१५/ए.एस.१०३/डी-१४, 
दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०१५ 
शासन निर्णय: 
खार पोलीस स्टेशन, मुंबई गु.नो.क्र.४६४/२०१४ (गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद 

क्र.१०४/२१४ महेश भट्ट हत्येचा कट प्रकरण) मधून उद्धवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या 
वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.प्रदिप घरत यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०१५ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.प्रदिप घरत यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीफी  -  रू.१०,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.प्रदिप घरत यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४१/२०१५/व्यय-७, दिनांक 
०७.११.२०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२२६/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80/०59॥॥8.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२०६११५२४८०८२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Aru n nid signed by Arun Vishnupant 
Vishnu pant 1111 ती 
, म्ह 5०20-400032, st=Maharashtra, 
Joshi Sere crete कत 
(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अँड.प्रदिप घरत, ६/६०३, क्षितीज को-ऑप.आ हाउसिंग सोसायटी लि., माहिम 
कापड बाजार रोड, स्टेप-इन हॉटेलजवळ, माहिम, मुंबई Yoo ०१६. 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


